दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार सामान्य प्रशासन 
विभागांतर्गत यशदा, पुणे या संस्थेतील वाहनचालक हे पद 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदातून 
वगळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.११३/२०२०/१२-अ. 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ जून, २०२१. 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,.क्र.संकीर्ण २०११/प्र.क्र.११/११/१२-अ, दि.१४ जानेवारी, २०११. 

केंद्र शासनाचा दिव्यांग हक्क अधिनियम, २०१६ 
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकरीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, 
दि.२ फेब्रुवारी, २०२१. 

५) निबंधक, यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र.प्रशा-१/२८२१/शा.मा., दि.१२.२.२०२१ अन्वये प्राप्त प्रस्ताव. 

६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,.क्र संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.११३/२०२०/१२-अ,दि.१६.०२.२०२१ 
प्रस्तावना:- 


संदर्भ:- १ 
२ 


३ 
8 


Se LSU 


Pa 


अपंग व्यकती (समान संधी, संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम, १९९५ मधील तरतूदीस अनुसरुन 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि.१४ जानेवारी, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत यशदा, पुणे 
या संस्थेमधील गट अ, ब, क व ड या पदांवर शारीरिकदृष्ट्या अपंगांसाठी सुयोग्य पदे निश्चित करण्यात आली होती. 
या संदर्भात केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र.३ येथे नमुद दि.४.१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केळी आहे. सदर यादीनुसार या विभागाच्या अधिपत्त्याखाळील कार्यालयातील जी पदे समान 
आहेत ती पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करुन तसे आदेश निर्गमित करावेत, अशा सूचना संदर्भाधीन क्र.५ येथे नमुद शासन 
निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दि.२ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये दिले आहेत. त्यानुसार सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अधिपत्त्याखाली यशदा, पुणे या संस्थेच्या आस्थापनेवरील गट अ, ब, क व ड संवर्गामधील पदांवर दिव्यांगासाठी 
सुयोग्य पदे संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहेत. तथापि सदर संस्थेतील गट-क मधील 
वाहनचालक संवर्गातील पदांना दिव्यांगासाठी पदसुनिश्चित करताना सूट देण्याचा प्रस्ताव तज्ञ समितीच्या मान्यतेसाठी 
सादर केला होता आणि तज्ञ समितीने दि.२२ व २३,फेब्रुवारी,२०२१ रोजीच्या बैठकीत सदर पद वगळण्यास मान्यता दिली 
आहे. याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्त्याखाली यशदा, पुणे या संस्थेच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील 


वाहनचालक पद वगळण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.११३/२०२०/१२-अ. 


शासन निर्णय:- 
केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि.४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेतील दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या 


गट-अ ते गट-ड संवर्गाकरीता प्रसिध्द केलेल्या यादीनुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्त्याखालील यशदा, पुणे या 


संस्थेच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील वाहनचालक पद सदर सुनिश्चितीमधून वगळण्यात येत आहे. 


2. 


प्रति :- 


A 0 


3 


mS ७८ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


N S&S 


) 
) 


ve 


qo) उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग/दि.क.२, मंत्रालय, मुंबई. 
११) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०६१७१६११५७१६०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Leena Ashish 
Sankhe 


Digitally signed by Leena Ashish Sankhe 
DN: 4 Ge nt of 


Maharashtra, ou=General Administration 


Departr le=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=522242e2259dbf8fc1 aed336674ebf6138607b16aacbbed00301a9e4 
3c62f6c7, 

serialNumber=783ca3332598c7e 1c28393ea543fa0Sd9fb77f36a848f4738d122 
8821056994, cn=Leena Ashish Sankhe 

Date: 2021.06.17 16:22:36 +05'30' 


(लिना संखे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपालांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, ३ चर्च रोड, पुणे. 

मा.राज्यमंत्री (सामान्य प्रशासन विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
मा.मुख्यसचिवांचे स्वीय सहायक. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
महासंचालक, यशदा, पुणे. 

उप सचिव, सामान्य प्रशासन, कार्या-१६-अ, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


